आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३- 
२४ अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

2) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२७.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३.दि.१३.०७.२०२३,दि.२८.०७.२०२३ 
व दि.२५.०८.२०२३. 


प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2023” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेळी असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या बाब क्र.०२-मजूरी, क्र. ०३- 
अतिकालीक भत्ता, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च, १४- 
भाडेपट्टी व कर, १९-आहार खर्च, व २४-पेट्रोल तेल व वंगण या बाबींच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या 
४०% मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. 


वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेच्या अनुषंगाने 
आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये यापुर्वी वितरीत केळेला निधी विचारात घेऊन उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४ व टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-६ प्रमाणे 
उपलब्ध निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३०१५४४४९९०२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KIRAN 
KISANRAO 


PAWAR = 
(किरण fee Tare ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


jigned by KIRAN KISANRAO PAWAR 

OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

VELOPMENT DEPARTMENT, 
tra, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, Farag, मुंबई. 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि., शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०४ सप्टेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२३-२४ | सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 

क्र साठीची वितरीत अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 

1१ | २ Ta षु ६ 1 aan) 

मागणी क्र.टी-४ 

१ | ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची १०-कंत्राटी सेवा ५००० ५००.०० | उपसचिव, 
अंमलबजावणी (लेखाशिर्ष आदिवासी 
२२५१०८४८) एकूण ५००० ५००.०० विकास 

विभाग, 
मंत्रालय 
एकूण मागणी क्र. टी-४ ५००० ५००.०० 
मागणी क्र. टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

३ | आदिवासी विकास आयुक्‍ताळलय- ।०२-मजुरी १ ०.१० आयुक्त, 
क्षेत्रीय यंत्रणांचे बळकटीकरण ०३-अतिकालीन ८०० ८०.०० | आदिवासी 
(लेखाशिर्ष २२२५१३९३) भत्ता विकास, 

०६-दुरध्वनी,वीज व १०००० १०००.०० नाशिक 
पाणी 
१०-कंत्राटी १२८७३ १२८७.३० 
१३-कार्यालयीन ११०००० ११०००.०० 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर ५०००० ५०००.०० 

एकूण १८३६७४.०० १८३६७.४० 

go | अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र ०२-मजुरी ९०० ९०.०० आयुक्त, 
तपासणी समिती (लेखाशिर्ष ०३-अतिकालीन ३०० ३०.०० | आदिवासी, 
२२२५४१२२) भत्ता संशोधन व 

०६-दुरध्वनी,वीज व ६००० ६००.०० प्रशिक्षण 
पाणी संस्था, पुणे. 
१०-कंत्राटी सेवा १५०००० १५०००.०० 
१३-कार्यालयीन ९०००० ९०००.०० 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर १०००० १०००.०० 
२४-पेट्रोल तेल व ८७५० ८७५.०० 
वंगण 
एकूण २६५९५०.०० २६५९५.०० 
१२ | आदिवासी मुलांसाठी व मुलीसाठी ।०२-मजुरी १ ०.१० आयुक्त, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि., शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०४ सप्टेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२३-२४ | सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
१ | २ PB 4 रि 1 8 | 
शासकीय वसतीगृह (लेखाशिषं ०३-अतिकाळलीन १०० १०.०० आदिवासी 
२२२५डी७२५) भत्ता विकास, 
०६-दुरध्वनी,वीज व १४०००० १४०००.०० | नाशिक. 
पाणी 
१०-कंत्राटी १७०००० १७०००.०० 
१३-कार्यालयी ८०००० ८०००,०० 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर ६००००० ६००००.०० 
१९-आहार खर्च १५५६६५० १५५६६५.०० 
एकूण २५४६७५१.०० २५४६७५.१० 
१३ | आश्रमशाळा समुह ०२-मजुरी व ०.१०॥ आयुक्त, 
(लेखाशिर्ष २२२५डी७३४) ०३-अतिकालीन १ ०.१०। आदिवासी 
भत्ता विकास, 
०६-दुरध्वनी,वीज व १४०००० 48000,00 नाशिक. 
पाणी 
१०-कंत्राटी ८३०००० ८३०००.०० 
१३-कार्यालयीन १००००० १००००.०० 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर ८५००० ८५००.०० 
१९-आहार खर्च ३८५०००० ३८५०००.०० 
एकूण ५००५००२.०० ५००५००.२० 
एकूण मागणी क्र.टी-०५ ८००१३७७.०० ८००१३७.७७० 
एकूण टी-०४-टी-०५ ८००६३७७.०० ८००६३७.७७० 
KIRAN nase 
KISANRAO / घालन 
PAWAR ene 


Date: 2023.09.05 13:33:27 +05'30° 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


